राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेत दुसरी/तिसरी पाळी सुरू करणे... 
सन २०२२-२३ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.. आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, 

दि. २९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ,२०२२ 
३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.प.क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.५ एप्रिल, २०२२ 
४ अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८, 
दि.२९ एप्रिल, २०२२, दि, २८ जुले, २०२२ 
५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. १२/नियोजन/अल्पसं/निवि/२०२२/२८२, दि.३० ऑगस्ट, २०२२ 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये GeV पाळीत २४८ तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील मांडवी व 
चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २८ 
तुकडया सुरू करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. त्यानुसार 
“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००-इतर 
कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (2234 ए ५३४)” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता रु.३७,१८,५०,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये रु.११,४५,०२,०००/- इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने 
निधी वितरीत करण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन परिपत्रक 
व पत्रान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


शासन निर्णय- 

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या 
(सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थाकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन परिपत्रक व पत्रास अनुसरून 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक खर्च भागविण्यासाठी रु. ९,९७,७४,५०० /- (अक्षरी 
रुपये नऊ कोटी सत्याण्णव लाख चौ-याहत्तर हजार पाचशे फक्त) इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अल्पसंख्याक । सन २०२२-२३ | शासननिर्णण शासन परिपत्रक सद्यस्थितीतवितरणा 
विद्यार्थ्यांसाठी साठी दि.२९/४/२०२२ व | दि.४/४/२०२२ ' करिता उपलब्ध 
विद्यमान अर्थसंकल्पित  दि.२८/७/२०२२ नुसार निधी 
औद्योगिक करण्यात आलेले अन्वये वितरीत सद्य:स्थितीत 
प्रशिक्षण अनुदान केलेला निधी  बीम्स प्रणालीवर 
संस्थांमध्ये उद्दीष्टांखाली 
दुसरी व तिसरी उपलब्ध निधी 
पाळी सुरू 
करण्यासाठी 
सहाय्यक 
अनुदान, (२२३५ 
ए ५३४) 
(१) (२) (३) (४) (4)= (४)-(३) 
०१, वेतन ३४,५०,००,००० ११,०४,००,००० 20,(90,00,000 ९,६६,००,००० 
०६, दूरध्वनी, २३,००,००० 3,२२,००० €,04,000 8,€3,000 
ST, पाणी शुल्क 
qo, कंत्राटी सेवा ४९,००,००० १०,२९,००० १७,१५,००० ६,८६,००० 
११, देझ्ांतर्गत ७,००,००० ९८,००० १,४७,००० ४९,००० 
प्रवास खर्च 
१३, कार्यालयीन ३५,००,००० ४,९०,००० १२,२५,००० ७,३५,००० 
eq 
qe, भाडे, पट्टीव १०,००,००० १,४०,००० 3,40,000 2,490,000 
[py 
२१, पुरवठा व १५,००,००० २,१०,००० 3,१५,००० १,०५,००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


अल्पसंख्याक । सन २०२२-२३ शासन निर्णण शासन परिपत्रक सद्यस्थितीतवितरणा 
विद्यार्थ्यांसाठी साठी दि.२९/४/२०२२ व | दि.४/४/२०२२ करिता उपलब्ध 
विद्यमान अर्थसंकल्पित  दि.२८/७/२०२२ नुसार निधी 
औद्योगिक करण्यात आलेले | अन्वये वितरीत सद्य:स्थितीत 
प्रशिक्षण अनुदान केलेला निधी  बीम्स प्रणालीवर 
संस्थांमध्ये उद्दीष्टांखाली 
दुसरी व तिसरी उपलब्ध निधी 
पाळी सुरू 
करण्यासाठी 
सहाय्यक 
अनुदान, (२२३५ 
ए ५३४) 
(१) (२) (३) (४) (५) (8)-(3) 
२४, पेट्रोल, तेल ५,००,००० (9०,००० १,०५,००० ३५,००० 
व वंगण 
२६, जाहिरात व १,५०,००० २१,००० ३१,५०० १०,५०० 
प्रसिध्दी 
२७, लहान ६,००,००० ८४,००० १,२६,००० ४२,००० 
बांधकामे 
२८, व्यावसायिक ८,००,००० १,१२,००० १,६८,००० ५६,००० 
सेवा 
३४, शिष्यवृत्त्या/ ४,००,००० ५६,००० ८४,००० २८,००० 
विद्य 
५२, यंत्रसामुग्री व १,०५,००,००० १४,७०,००० २२,०५,००० (9,34,000 
धनसामुग्री 
एकूण ३७,१८,५०,००० ११,४५,०२,०००, २१,४२,७६,५०० ९,९७,७४,५०० 


२. सदर तरतूद यपूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते “नियंत्रक 
अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
काम पाहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


३. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत करतांना 
तसेच वितरीत निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, प्रशासकीय मान्यता आदेडा व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय इत्यादी मधील 
अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


४. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील 
वेळोवेळी अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत 
ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥॥280॥ Certificate) विहित 
मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या 
लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 

भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ, २०२२ व प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.प.क्र. 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.५ एप्रिल,२०२२ मधील अटींची पुर्तता असल्याने प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२१११५४०३५०१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
A HARAN | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e58 1 dff6éb 1 79e5724ad065622689a 
1671d693, postalCod 10032, st: 
serial INumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35267 1BOE2 
A141£852BA20FDA0428, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.09.21 11:56:41 +05'30' 
आ.उ.पाटील) 
(आ.उ.पाटाल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.८ 


५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय 
शिक्षणव प्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत 

६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचालनालय यांचे 
मार्फत 

९. नियोजन विभाग का. १४७५, 

१०.वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

११.अवर सचिव (का.(७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)- 
(२२३०) झेडए-१, ०००४ वर बी.डी.एस. तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात 
येत आहे. 

१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


